केंद्र शासनाच्या "Holistic Development of 
Island Programme (HDIP)" UT कार्यक्रमासाठी 
केंद्र शासनाबरोबर समन्वय साधण्यासाठी राज्य 
शासनाच्या “संपर्क अधिकारी” (Liaison Officer) 
यांची नियुक्‍ती करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक - नीतिआ-२०१८/प्र.क्र.9७३/का-१४१२, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय मुबई -४०० ०३२. 
दिनांक : २३ एप्रिल, २०२१ 


वाचा :- १) वरिष्ठ संशोधन अधिकारी, नीति आयोग (NRE Vertical-E&F), संसद मार्ग, नवी दिल्ली यांचे 
पत्र क्र.१२०७४/२(१०/२०१८-₹&॥, दि. २२ जानेवारी, 2020, 


२) सल्लागार, नीति आयोग (NRE Vertical-E&F), संसद मार्ग, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. १२०७४/ 
२(१०/२०१८-₹&;, दि. २८जानेवारी, २०२१. 


शासन परिपत्रक : 

न केंद्र शासनाच्या “Holistic Development of Island Programme (HDIP)” या कार्यक्रमांतर्गत सागरी 
किनारा लाभलेल्या राज्यातील बेटांचा विकास करण्याचे प्रस्तावित आहे. “नीति आयोगा” (NIT| Aayog) च्या “५ 
व्या नियामक परिषदे”(५" Governing Council) च्या बैठकीमध्ये या विषयानुषंगाने “सर्व सागरीकिनारा 
लाभलेल्या राज्यांना बेटांची निवड करणे व या कार्यक्रमासाठी केंद्र शासनाबरोबर समन्वय साधण्यासाठी वरिष्ठ 
स्तरावर “संपर्क अधिकारी” (Liaison Officer) याची नियुक्‍ती करणेबाबत” सूचविण्यात आले होते. या 
पार्श्वभूमीवर केंद्र शासनाच्या “Holistic Development of Island Programme (HDIP)” या कार्यक्रमांतर्गत 
सागरी किनारा लाभलेल्या राज्यातील बेटांचा विकास होण्याकरिता “विभागीय आयुक्‍त, कोंकण विभाग, नवी 
मुंबई” यांची “संपर्क अधिकारी”(1 181501 0109) म्हणून नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 

२. केंद्र शासनाच्या “Holistic Development of Island Programme (HDIP)” या कार्यक्रमांतर्गत सागरी 
किनारा लाभलेल्या राज्यातील बेटांचा विकास करण्याकरिता विविध कार्यक्रम / योजना आणि प्रकल्प मंजूर 
करुन घेण्याकरिता “संपर्क अधिकारी” (Liaison Officer) म्हणून “विभागीय आयुक्‍त, कोंकण विभाग, नवी मुंबई” 
यांनी नीति आयोग (NIT] Aayog) व केंद्र शासनाचे संबंधित मंत्रालय व विभागाकडे प्रस्ताव पाठविण्यासाठी 


नियोजन विभागाकडे सादर करावेत. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः नीतिआ-२०१८/प्र.क्र.9३/का-१४१२ 


3. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२१०४२३१६०२१०५४१६ असा आहे. हे परिपत्रक डिजिटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SUNIL SHANKAR 
SHINDE 


(सु. शं. शिंदे) 
अवर सचिव, नियोजन विभाग 


मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राज भवन, मलबार हिल, मुंबई, 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमडळ सचिवालय, मुंबई, 

मा. राज्यमंत्री (गृह (ग्रामीण), वित्त, नियोजन, कौडाल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता ) यांचे खाजगी सचिव, 
मा. विधानपरिषद सदस्य / विधानसभा सदस्य, महाराष्ट्र विधानमडळ सचिवालय, मुंबई, 

मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

विभागीय आयुक्‍त, कोंकण विभाग, कोंकण भवन, नवी मुंबई, 


. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, प्रशासकीय विभाग (सवी), मंत्रालय, मुंबई, 

. जिल्हाधिकारी, पालघर / ठाणे / मुंबई शहर / मुंबई उपनगरे / रायगड / रत्नागिरी / सिंधुदुर्ग, 

. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पालघर / ठाणे / रायगड / रत्नागिरी / सिंधुदुर्ग, 

. नियोजन विभागातील सर्व उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

. उप आयुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्‍त, कोंकण विभाग यांचे कार्यालय, कोंकण भवन, नवी मुंबई, 
. नियोजन विभागातील सर्व विकासक्षेत्र कार्यासने, मंत्रालय, मुंबई, 

. निवडनस्ती (का-१४१२), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


